शहरी भागात शबरी आदिवासी घरकुल 
योजनेसाठी (राज्यस्तरीय योजना) नवीन 
लेखाशिर्ष उघडणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-०३२४/प्र.क्र.३७/का.०८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १५ मे , २०२४ 


वाचा: शासन निर्णय क्रमांक आविवि-०२२३/प्र.क्र.३०/का.०८, दिनांक ११ जानेवारी, २०२४ 


प्रस्तावना:- 


शहरी भागात सन २०१६ पासून शबरी आदिवासी घरकुल योजनेची अंमलबजावणी 


करण्यासाठी अंमळबजावणी यंत्रणा नसल्याने या योजनेची अंमळबजावणी हाहरी भागात करण्यात येत 


नव्हती. सदर योजनेची अंमलबजावणी ae भागात करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची मागणी व 


पाठपुरावा या विभागाकडे सुरू होता. शहरी भागात शबरी आदिवासी घरकुल योजनेची अंमलबजावणी 


ही संबंधित महानगरपालिका /नगरपालिका /नगरपंचायत यांचेमार्फत करण्यासाठी नगरविकास 


विभागास आदिवासी विकास विभागाद्वारा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. आदिवासी विकास 


विभागाच्या प्रस्तावास नगर विकास विभागाने सहमती दर्शविली आहे. त्यानुषंगाने नगरविकास 


विभागाच्या सहमतीने शाबरी आदिवासी घरकुल योजनेची अंमळबजावणी शहरी भागात करण्यासाठी 


दि.११.०१.२०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. तथापि, सदर योजनेच्या 


अमंळलबजावणीसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष उपलब्ध नसल्याने या योजनेसाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
शहरी भागाता शाबरी आदिवासी घरकुल योजनेसाठी खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष 


उघडण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


मागणी क्रमांक/)611810 No. मराठी English 


टी-५ T-4 


मुख्य SIRTS/Major Head ।२२२५ अनुसूचित जाती, | 2225-Welfare of Scheduled 


अनुसूचित _ जमाठी eat Castes, Scheduled Tribes, 
अनुसूचित ? इतर Other Backward Classes and 


मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे | Minorities 
कल्याण 


उप मुख्य लेखाशिर्ष/5५॥७ 
Major Head 


02- जमातींचे 


कल्याण 


अनुसूचित 


02- Welfare of Scheduled 
Tribes 


गौणशिर्ष/ Minor Head 


७९६ जनजाति क्षेत्र उपयोजना 


796 Tribal Area Sub Plan 


Te PTS/Group Head (02) जनजाति क्षेत्राबाहेरील | (02) Outside Tribal Area Sub 
उपयोजना ह. 

उपगटरशिर्ष/5५७ Group | (02)(86) शहरी भागात शबरी | (02)(47) Implementation — of 

Head आदिवासी घरकुल योजनेची ie a ल्न 
अंमलबजावणी(कार्यक्रम)(राज्य | (Scheme) (State Scheme) 
योजना) लेखाशिर्ष 2224 Go3g | CRC 2225 6036 

लेखाशिर्ष/-8890 २२२५ ७०३६ 2225 G036 

2. सदर शासन निर्णय प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई यांच्या अनौपचारीक 


संदर्भ क्रमांक. ख.वि. /चा-१/ आदिवासी विकास विभाग / युओआर-०७ /२०२४-२५ /९५ दिनांक 


२५.०४.२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने तसेच, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक 


५०४/२४ व्यय-१४, दिनांक १४.०५.२०२४ नुसार प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०५१५११२६१८१५२४ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


GOVIND 
BALAJI 
SABNE 


(गोविंद साबने) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. 


राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन,मुंबई. 


१ 

२. मा. 
३. मा. 
४. मा. 


सभापती/उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


६. मा. 


६. मा. 


अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
७. सर्व मा. मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 


८. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


९. सर्व मा. विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
१०. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव,मंत्रालय, मुंबई 


११. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग,मंत्रालय मुंबई. 


२५ 


. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

. सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका 

. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी 

. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक/ठाणे/नागपूर/अमरावती 
. सर्व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, बेलापूर 

. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

. सर्व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा 

. अवर सचिव(का-०८)/ (अर्थसंकल्प) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका /नगरपंचायत 

. निवड नस्ती 


